नागरी सहकारी पतसंस्थांना लागू करण्यात 
आलेल्या सामोपचार परतफेड योजनेस 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीसीआर-११०६/प्र.क्र.१/पुनर्बांधणी-१/७-स, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १९ ऑक्टोबर, २०१८ 
वाचा:- 
शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर-११०६/प्र.क्र.१/पुनर्बांधणी-१/७-स, दिनांक ६.६.२०१८ 


नागरी सहकारी पतसंस्थांसाठी राबविण्यात आलेल्या सामोपचार परतफेड योजनेस शासन निर्णय 
क्रमांक :सीसीआर-११०६/प्र.क्र.१/पुनर्बांधणी-१/७-स, दिनांक ६.६.२०१८ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

सदर शासन निर्णयातील अट क्र. (क) मध्ये “ ज्या कर्जाच्या वसूलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ अन्वये वसूली दाखला प्राप्त झाला आहे SATA कर्जखात्यांना सदर योजनेचा 
लाभ देय राहील. ” असे नमूद करण्यात आले आहे .सदर अट रद करण्यात येत आहे. 

शासन निर्णय क्रमांक :सीसीआर-११०६/प्र.क्र.१/पुनर्बांधणी-१/७-स, दिनांक ६.६.२०१८ अन्वये वरील 
प्रमाणे करण्यात आलेल्या सुधारणांव्यतिरिक्‍त इतर आदेश कायम आहेत. 

सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१९१४४२३३९४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

Ramesh 50301९१1१0 ल 


‘ode=400032, 
2.5.4.20=fed 1 b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa251ee28dc56c7 SdBa65acb34103d45bd4 


' serial INumber=b9bf7a534d8f1272bd902482bf95b556a5baefdddce18574a78fa2d8d095- 
hingte यादी 


(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
३. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव, दि महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. क्रेडीट सोसायटीज 
फेडरेशन, लि. कोल्हापूर. 
५. अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. क्रेडीट सोसायटीज असोसिएशन लि. मुंबई. 
६. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी सदरहु शासन निर्णयास प्रसिध्दी माध्यमांमार्फत विस्तृत 
प्रसिध्दी द्यावी. 
७. निवड नस्ती. 
प्रत माहितीस्तव:- 
प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


